रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ मे, २०२३. 
पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/४०३२, दिनांक ०५/१२/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
Goad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांनी 
सदर रस्ते दर्जोनत्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रायगड 
जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्‍यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक रि एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 

१. | प्ररामा-१५ ते रावढळ सापे नडगांव | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १०/०० १०.००  । प्रमुख जिल्हा 
आंबिवली ते रा.मा. ९७ ला मिळणारा | १४२ (१०.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-१२७ 
रस्ता. 

२. | प्ररामा-१५(नवीन रा.म.मा.) ते मोहोत | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते २१/०० २१.०० | प्रमुख जिल्हा 
वडघर पिंपळवाडी गोठवळी किये | १४८ (२१.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-१२८ 
मोझरी ते राममा ला मिळणारा रस्ता. 

एकूण ३१.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 

परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३१.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१२९०.४९० + ३१. ००) म्हणजेच 
१३२१.४९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३१.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (६४५.८७०-३१.००) म्हणजेच ६१४.८७० कि. मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१९१११३०९०७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally by GANPAT SANDIP; 


c=IN, 


GANPAT SANDIPAN a 
KACHARE xe 
(ग. सं. कचरे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 
) 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


